विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय 
दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
या संस्थेकरीता ४५ सुरक्षा रक्षकांची सेवा 
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, 
नागपूर या संस्थेकडून सेवा घेण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-०९२४/प्र.क्र.३९१/प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
नविन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख : ०७ ऑक्टोबर, २०२४. 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांकः एसजीए-१५०६/प्र.क्र.९२/काम-५, 
दिनांक ०८.११.२००६. 

२) शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांकः एसजीए-२०१४/प्र.क्र.३००(२) 
/कामगार-५, दिनांक ३०.०७.२०१४. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५. 

४) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालय यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/शादंमवरुना/ 
सुरक्षारक्षक/प्रस्ताव/१३६१०/२०२४, दिनांक १०.०९.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय दंत महाविद्यालय व 


रुग्णालय, नागपूर येथील वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, रुग्ण व रुग्णांचे नातेवाईक तसेच संस्थेतील 


यंत्र सामुग्री, फर्निचर व इतर वस्तुंच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ४५ सुरक्षा रक्षकांच्या सेवा महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा 


महामंडळ, नागपूर यांच्याकडून घेण्याचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने संदर्भ क्र. 


४ वरील पत्रान्वये शासनास सादर केला होता. त्यानुषंगाने, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, 


नागपूर येथे ४५ सुरक्षा रक्षक सेवा घेण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय : - 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखाळीलळ शासकीय दंत महाविद्यालय व 


रुग्णालय, नागपूर येथील वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, रुग्ण व रुग्णांचे नातेवाईक तसेच संस्थेतील 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-०९२४/प्र.क्र.३९१/प्रशा-२, दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२४ 


यंत्र सामुग्री, फर्निचर व इतर वस्तुंच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पुर्वीचे १२ व आता अतिरिक्‍त ३३ असे एकूण ४५ 


सुरक्षा रक्षक खालील Ao केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, नागपूर या सेवा 


पुरवठादाराकडून उपलब्ध करुन घेण्यास व त्याकरीता येणाऱ्या रु. १,८३,९९,१५०/- (जी.एस.टी. सह) 


(अक्षरी रुपये एक कोटी त्र्याऐंशी SRI नव्याण्णव हजार VHal पन्नास फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


पदनाम =| आवश्यक | एका पदाकरिता | एकुण पदांकरिता | एकुण पदांकरिता 
पदसंख्या | येणारा मासिक येणारा मासिक येणारा वार्षीक खर्च 


खर्च खर्च 
सुरक्षा रक्षक BY रु.२८,८७५/- | रु.१२,९९,३७५/- रु.१,५५,९२,५००/- 
१८% जी. एस. टी. रु.२८,०६,६५०/- 


(१८% जी. एस. टी. सह) एकुण |  रु.१,८३,९९,१५०/- 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियम 


भाग पहिला, उप विभाग -४, अ.क्र. ११ अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर सुरक्षा सेवा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेच्या (१०) कंत्राटी सेवा या 


उद्दिष्टांतर्गत उपलब्ध अर्थसंकल्पीत निधी मधून भागविण्यात यावा. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००७१४०३३४३८१३ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 
JOGDAND 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d 


| R H A RI 07¢625c3417378f97d493a8a277faa29f65 
459, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=C1D08CFDEE92DA209D70 


JOG DA N D 9F5456D9EDE95236B8A8E7E2A2801B8F 
ED03DCF793D3, cn=MAHADEO 
GIRDHARI JOGDAND 
Date: 2024.10.07 17:42:14 +05'30" 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-०९२४/प्र.क्र.३९१/प्रशा-२, दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२४ 


३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

६. क्षेत्रीय व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपूर. 
७. अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 

८. निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


